डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला 
अंतर्गत सोनापूर जिल्हा गडचिरोली येथील 
कृषि महाविद्यालयाच्या टप्पा-१ च्या 
बांधकामासाठी सन २०१८-१९ करिता निधी 
वितरीत करणेबाबत. (लेखाशिर्ष २४०१ ८२९१) 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : टीएसपी-२०११/प्र. क्र. १२०(भाग-१)/(८-ओ)/७-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : १५ जून, २०१८. 


वाचा :- १) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग, क्रमांक : पंदेकृवि-१००७/प्र.क्र.१६७/७-अ, 

दिनांक ०४ डिसेंबर, २००८, 

२) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग, क्रमांक : पंदेकृवि-१००९/प्र.क्र.१७/७-अ, 
दिनांक २६ नोव्हेंबर, २००९, 

3) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग, क्रमांक : पंदेकृवि-१००७/प्र.क्र.१६७/भाग-२/७-अ, 
दिनांक ०२ फेब्रुवारी, २०१०, 

४) डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला यांचे पत्र क्रमांक विअ/प्रअ/८६३/२०११, 
दिनांक १७/०८/२०११, 

५) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक : अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, 
दिनांक 02 एप्रिळ, २०१८ 

६) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग, क्रमांक : टीएसपी-२०११/प्र. क्र. १२०(भाग-१)/(८-ओ)/७-अ, 
दिनांक ३० मे, २०१८ 

७) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्रमांक : बीयुडी - २०१८ /प्र.क्र.११/कार्यासन-६, 
दिनांक ११ जून, २०१८. 


प्रस्तावना :- 


सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरिता " मागणी क्र. टी-५, २४०१- पीक संवर्धन, पंचवार्षिक 
योजनांतर्गत योजना, ७९६-जनजाती क्षेत्र उपयोजना, (०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत योजना, राज्य 
योजनांतर्गत योजना, (०१) (०३) कृषि विद्यापीठांना सहायक अनुदान (कार्यक्रम), ३१-सहायक अनुदाने 
(वेतनेतर) (२४०१ ८२९१) " या लेखाशीर्षाखाली रुपये १०.०० कोटी (अक्षरी रुपये दहा कोटी) इतका निधी 
अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेला आहे. डॉ.पंजाबराव देञामुख कृषि विद्यापीठ, अकोला अंतर्गत सोनापूर, जिल्हा 
- गडचिरोली येथे शैक्षणिक वर्ष सन २००९-१० या शैक्षणिक वर्षापासून महाविद्यालय सुरु करण्यास वाचा 
क्रमांक १ च्या शासन निर्णयानुसार मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. तसेच सोनापूर, जिल्हा गडचिरोली 
येथील कृषि महाविद्यालयाच्या टप्पा-१ च्या बांधकामासाठी रु. २९.८२ कोटी इतक्या सुधारित खर्चास व सदर 
खर्च आदिवासी उपयोजनेतून करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या दिनांक २२/०३/२०१८ च्या बैठकीतील 


शासन निर्णय क्रमांकः टीएसपी-२०११/प्र. क्र. १२०(भाग-१/(८-ओ)/७-अ, 


निर्णयानुसार वाचा क्रमांक - ६ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आलेल्या मान्यतेनुसार डॉ.पंजाबराव देशमुख 
कृषि विद्यापीठ, अकोला यांना निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 


सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरीता "मागणी क्र. टी-५, २४०१, पीक संवर्धन, पंचवार्षिक योजनांतर्गत 
योजना, ७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना, (०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत योजना, राज्य योजनांतर्गत 
योजना, (०१) (०३) कृषि विद्यापीठांना सहायक अनुदान (कार्यक्रम), ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 
(२४०१ ८२९१)" या लेखाशीर्षांतर्गत रुपये १०.०० कोटी (अक्षरी रुपये दहा कोटी फक्त) इतकी वार्षिक तरतूद 
अर्थसंकल्पित करण्यात आली आहे. सदर अर्थसंकल्पित तरतूदीमधून डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, 
अकोला अंतर्गत सोनापूर, जिल्हा - गडचिरोली कृषि महाविद्यालयाच्या टप्पा-१ चे बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी 
आदिवासी विकास विभागाच्या वाचा क्रमांक - ७ च्या दिनांक ११ जून, २०१८ च्या शासन निर्णयातील अटी व 
शर्ती, तसेच खाली नमूद केलेल्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहून एकूण रु. ५.०० कोटी (अक्षरी रुपये पाच कोटी 
फक्त) इतके अनुदान वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. नियंत्रक, पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला यांनी खर्चासंबंधीच्या सध्याच्या शासकीय 
धोरणास अनुसरुन मंजूर आराखडयानुसार याच वर्षात सदर निधी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच 
उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र, लेखाशिर्षनिहाय 
साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टये इ. माहिती, संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी यांनी आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक, 
आदिवासी विकास विभाग व या विभागास प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठविण्यात यावी. 
३. उप विभागीय कृषि अधिकारी, अकोला यांनी वरीलप्रमाणे " मागणी क्र. टी-५, २४०१- पीक संवर्धन, 
पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, ७९६-जनजाती क्षेत्र उपयोजना, (०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत योजना, 
राज्य योजनांतर्गत योजना, (०१) (०३) कृषि विद्यापीठांना सहायक अनुदान (कार्यक्रम), ३१, सहायक अनुदाने 
(वेतनेतर) (२४०१ ८२९१ " या उपशीर्षांतर्गग वितरीत करण्यात आलेले उपरोक्त अनुदान नियंत्रक, 
डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला यांना अदा करण्याबाबत आवश्‍यक कार्यवाही करावी. 
३. या प्रित्यर्थचा खर्च सन २०१८ - २०१९ च्या अंदाजपत्रकात खालील लेखाशीर्षाखाली मंजूर केलेल्या 
तरतूदीतून भागवावा व त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 

मंजूर अनुदान लेखाशिर्ष 

रुपये ५,००,००,०००/- मागणी क्र. टी-५, 
२४०१- पीक संवर्धन, 
पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, 
७९६-जनजाती क्षेत्र उपयोजना, 
(०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत योजना, राज्य योजनांतर्गत योजना, 
(09) (03) कृषि विद्यापीठांना सहायक अनुदान (कार्यक्रम), 
३१,सहायक अनुदाने (वेतनेतर) (२४०१ ८२९१) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टीएसपी-२०११/प्र. क्र. १२०(भाग-१)/(८-ओ)/७-अ, 


हे आदेशा महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका (भाग-१) १९७७ मधील परिच्छेद १४२, १४३, १४४ व 


१६२ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या शक्तीनुसार व शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं 
२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दिनांक ०२/०४/२०१८ च्या परिपत्राकातील सर्व अटी व शर्तीनुसार तसेच आदिवासी 
विकास विभागाचा झासन निर्णय क्र. बीयुडी-२०१८/प्र.क्र.११/कार्यासन-६, दिनांक ११ जून, २०१८ नुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०६१५१६११५४०५०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Bharati Dinesh एक न्य hate torr त 
ADF 


, harashtra, 
55 bc2f86ec37c6f25 108b6605bc20e7 1b4742dd 
i Dinesh Dhuri 


Dhuri dre cas ca 
(भारती दि.धुरी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


Cc za A -0 


. सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

. आयुक्त, कृषि आयुक्तालय, पुणे, 

. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक, 

. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमारावती, 

. महासंचालक / सहसंचालक (वित्त), महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे, 

. कुलगुरु / कुलसचिव / नियंत्रक / विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पंजाबाराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला, 
. विभागीय आयुक्त, नागपूर विभाग, नागपूर / जिल्हाधिकारी, गडचिरोली, जिल्हा-गडचिरोली, 

. कृषि आयुक्त, (अजी १० सेल) महाराष्ट्र राज्य, पुणे (खर्च ताळमेळ शाखा), 

९. 
१०. 


महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २ (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई / नागपूर, 
उपविभागीय कृषि अधिकारी, अकोला, 


११.जिल्हा कोषागार अधिकारी, अकोला / उपकोषागार अधिकारी, अकोला, जिल्हा अकोला, 

१२.मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई, 

१३.उप मुख्य लेखा परिक्षक (वरिष्ठ) स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई, 

१४.जिल्हा लेखा परिक्षा अधिकारी, स्थानिक निधी लेखा, डॉ.पंजाबाराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला, 
१५.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१६.उपसचिव, आदिवासी विकास विभाग (कार्यासन २/कार्यासन-६ / कार्यासन -९), मंत्रालय, मुंबई, 
१७.वित्त विभाग (व्यय १ / अर्थसंकल्प-१३ / अर्थसंकल्प-१९), HATHA, मुंबई- Yoo ०३२, 

१८.कक्ष अधिकारी, कार्यासन क्रमांक - २ओ / gst, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२, 
१९.कार्यासन ७-अ (निवडनस्ती), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


id 


